स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या एकछत्री योजनेतंर्गत 
दर्शनिका विभागास “मराठवाडा मुक्ती संग्राम” कॉफीटेबल 
बुकच्या निर्मितीसाठी येणा-या अपेक्षित रू.२०.०० लक्ष इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : दर्शनि -२०२३/प्र.क्र.१७२/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 
संदर्भ-१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र.१७४/ 
सां.का.४, दिनांक २८.०९.२०२१ 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/ 
सां.का.४, दिनांक १७.०२.२०२३ 
३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक संकीर्ण-८२२३/प्र.क्र.२६७/ 
सां.का.४, दिनांक 9.02 .2023 
४.कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका विभाग यांचे पत्र क्र.४३, दिनांक 
३०.०८.२०२३ 
५.कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका विभाग यांचे पत्र क्र.७९२, दिनांक 
१४.०९.२०२३ 
प्रस्तावना : 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाची प्रभावी व यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये विविध समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मा.मंत्री, 
सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या दिनांक ०५ डिसेंबर,२०२२ 
रोजी झालेल्या बैठकीत विविध कार्यक्रमांबरोबरच, मराठवाडा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सवानिमित्त विविध 
कार्यक्रम व उपक्रम राबविण्याचा व त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्याबाबतचे इतिवृत्त संदर्भ 
क्र.२ च्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. 
तदनंतर दि.१५.०७.२०२३ रोजी मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या 
बैठकीच्या संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक १.०८.२०२३ च्या इतिवृत्तान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव या एकछत्री 
योजनेखाली “मराठवाडा मुक्तीसंग्राम” कॉफीटेबल बुक दर्शनिका विभाग,मुंबई यांच्या मार्फत करण्याचे 
निर्देशित केले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ४ व ५ च्या पत्रांन्वये कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका 
विभाग यांच्याकडून“मराठवाडा मुक्तीसंग्राम” कॉफीटेबल बुक निर्मितीसाठी येणा-या रु.२०.०० लाख इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.त्यानुसार सदरहु प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
जनतेने निजामी जुलमी राजवटीविरूध्द संघर्ष करून दिनांक १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाच्या 
राजवटीतून मराठवाडा मुक्‍त होऊन भारतात विलीन झाला. मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हयांमध्ये दरवर्षी 
qo सप्टेंबर हा दिवस “मराठवाडा मुक्‍ती संग्राम दिन" म्हणून साजरा करण्यात येतो. मराठवाडा मुक्‍ती 
संग्रामाच्या अमृत महोत्सवावर्षा प्रित्यर्थ दर्शनिका विभागाकडून “मराठवाडा मुक्‍तीसंग्राम*कॉफीटेबल बुकची 


झासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि -२०२३/प्र.क्र.१७२/सां.का.२ 


निर्मिती करण्यासाठी तसेच, त्याची छपाई व बांधणी खाजगी मुद्रणालयाकडून करून घेण्याकरीता अपेक्षित 
रू.२०,००,०००/- (रुपये वीस लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
०२. कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्शनिका विभाग,मुंबई यांना यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबधीच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
०३. उपरोक्त कार्यक्रमांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “झेडडी-२, प्रधान लेखाशीर्ष २२०५ कला व संस्कृती 
(१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम(कार्यक्रम) (२२०५ 
३७३३), ५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
०४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या, विअप्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-दोन, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५, अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग -तीन, अ.क्र.४, नियम 
क्र. २७ (२) (अ) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०९२०१७५३१७५०२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDYA HEMANT WAGHMARE 
V | DYA H F M A NT DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
5.4.20=4e21 4bf8a250420c28c2084d8dd965c0d454568322bd419 
81d48971712e51795, postal 


\de=400032, st=Maharashti 
seriall ber=F93EFE7B946BF 26FF989D6E5E01E1B122B9EB4E3E4 
£6799CB8E82B2D33D58DFC, VIDYA HEMANT WAGHMARE 


ite: 2023.09.25 11:49:27 +05'30' 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
उप सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सह सचिव (व्यय-१५) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, उप सचिव (सां.का.४/ अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प /रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
१५. कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्शनिका विभाग,मुंबई. 
१६. निवड नस्ती, सां.का.२ 


Cc 40 AD -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


